कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असतांना कोरोना 
विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 

कुटूंबियांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 
दिवंगत विवेक लिंबाजी दुपारगुडे, लिपिक. 


IT AIA 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. अनुदान-२०२१/प्र.क्र.७७/ई-७ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मार्च, २०२३ 


संदर्भ :- (१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.२९/०५/२०२०, 
दि.१४/१०/२०२० व दि.१४/०५/२०२१. 
(२) जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे पत्र H. SST शाखा/ड-८/साशा/ब-५/विमाकवच/२०२१, 
दि.२५/०३/२०२१. 


शासन ज्ञापन :- 

संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोव्हिड-१९ 
संबंधित कर्तव्य बजावतांना कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱयांना विमा कवच / 
सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 
२. जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्या अधिपत्याखालील तहसिल कार्यालय, माणगांव यांच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेले कर्मचारी दिवंगत विवेक लिंबाजी दुपारगुडे, लिपिक यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य पार 
पाडतांना कोरोना विषाणू संसर्गाने दिनांक १०/१२/२०२० रोजी मृत्यू झाला आहे. 


३. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी दिवंगत विवेक लिंबाजी दुपारगुडे, लिपिक यांच्या कुटूंबियांना शासन 
निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९/०५/२०२० अनुसार रू.५०,००,०००/- 
(रूपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील 
पत्रान्वये सादर केला आहे. 

४. दिवंगत विवेक लिंबाजी दुपारगुडे, लिपिक हे “कोव्हिड-१९” च्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने 
“प्रतिबंध* करण्याचे कर्तव्य बजावत होते आणि ते मृत्यूच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर 
हजर होते असे, जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी प्रमाणित केले आहे. 

५. तसेच दिवंगत विवेक लिंबाजी दुपारगुडे, लिपिक यांचा मृत्यू हा “कोव्हिड-१९” या विषाणूशी संबंधित 
आहे, असे संबंधित उप जिल्हा रुग्णालय, इंदापूर, जि.पुणे यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अनुदान-२०२१/प्र.क्र.७७/ई-७ 

६. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्या अधिपत्याखालील तहसिल कार्यालय, माणगांव यांच्या 

आस्थापनेवर कार्यरत कर्मचारी दिवंगत विवेक लिंबाजी दुपारगुडे, लिपिक यांच्या नामनिर्देशित व्यक्‍तीस / 

कायदेशीर वारसास रू.५०,००,०००/- (रूपये पन्नास लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम सानुग्रह सहाय्य म्हणून प्रदान 
करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

७. प्रस्तुत प्रस्तावावरील खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
“मागणी क्र.सी.१, २०५३ - जिल्हा प्रशासन ००, ०९३ - जिल्हा आस्थापना, ०१ - सर्वसाधारण 
आस्थापना, (०१) (०५) आयुक्त नागपूर (२०५३ ०१०८) (अनिवार्य), १३-कार्यालयीन खर्च” 
त्याकरीता विभागीय आयुक्त, कोकण यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

Cc. सदर BMA ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३०३१७१५०५०८७३१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


igitally signed by SANJAY BANKAR 
=IN, ०. 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
FO TMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. 


BANKAR = Se Se 
(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
३) विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६) जिल्हाधिकारी, रायगड. 
७ तहसिलदार माणगांव, जि.रायगड. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
११) कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) कार्यासन अधिकारी (व्यय-९ / अर्थसंकल्प-६), वित्त विभाग, मुंबई. 
१३) दिवंगत विवेक लिंबाजी दुपारगुडे, लिपिक यांचे कुटुंबीय (जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेमार्फत) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(१४) निवडनस्ती (कार्यासन ई-७७. 


YS are ६-2 ब 


पृष्ठ २ पैकी २ 


16860ff227fd9e69a02e9caSdfb2ccb25eda92d749629 


5107६98, 
058400६5६9 


